RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


VATI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक १२४ ] 


मंगळवार , सप्टेंबर २७, २०१६ / आश्विन ५ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २४ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक केव्हिबी. २०१६ /प्र.क्र . ९५ / उद्योग-६. - मुंबई खादी व ग्रामोद्याग अधिनियम , १ ९ ६० ( १९ ६० चा मुंबई १९ ) च्या कलम ४ (१) व ( २ ) 
मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई या मंडळावर श्री. विशाल राजकुमार चोरडिया यांची पुढील ३ वर्षांसाठी किंवा 
राज्य शासनाची मर्जी असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीकरीता विहीत अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या अधिसूचनेन्वये “ सभापती 
म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . ना . कों . भोसले, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 
भाग चार - ब -२४ ९ -१ 


